महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी व भारतीय मध्यस्थी केंद्र आणि 
प्रशिक्षण संस्था, उत्तन, जि.ठाणे येथील गेस्ट हाऊसच्या 
नुतनीकरण (टप्पा-२) कामासाठी रु.३,३२,३६,३४८/- 
इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : न्याअप्र १५१७/प्र.क्र.८९/का.०९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०३ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा : 


१) सह संचालक, महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी व भारतीय मध्यस्थी केंद्र व प्रशिक्षण संस्था, उत्तन, 

जि.ठाणे यांचे पत्र क्र. MJA/U/9283/209Z, दि.१९.०८.२०१८. 

२) विधि व न्याय विभाग, समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि.१५.१०.२०१८. 

३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र. क्र.३०/१३/विनियम(भाग-२), 
दि.२०.०९.२०१९. 

४ कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग क्र.-१ ठाणे, जा. क्र. सा. बां.वि. क्र.१/ प्रशा /१२२५/२३, 
दि.१४.०२.२०२३. 

५) सह संचालक, महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी व भारतीय मध्यस्थी केंद्र आणि प्रशिक्षण संस्था, 
उत्तन, जि.ठाणे यांचे पत्र क्र. पत्र क्र. म.न्या.अ/उत्तन/४११/२०२३, दि.१७.०२.२०२३. 

प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी व भारतीय मध्यस्थी केंद्र आणि प्रशिक्षण संस्था, उत्तन, जि.ठाणे 


यांच्याकडून संदर्भ क्र.१ अन्वये प्राप्त प्रस्तावानुसार संस्थेच्या गेस्ट हाऊसच्या A- विंग च्या 


नुतनीकरणाकरीता संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली 


होती. आता संदर्भ क्र.५ अन्वये सह संचालक, महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी व भारतीय मध्यस्थी केंद्र 


आणि प्रशिक्षण संस्था, उत्तन, जि.ठाणे यांनी गेस्ट हाऊसच्या 8-विंग च्या नुतनीकरणाच्या कामाचे 


रु.३,३२,३६,३४८/- इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रक सादर केले असून, सदर कामास प्रशासकीय मान्यता 


व निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली आहे. सदर अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सा. बां. 


विभाग क्र.१ यांनी सादर केले असून, त्यास मुख्य अभियंता सा. बां. विभाग कोकण यांनी तांत्रिक मान्यता 


दिली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी व भारतीय मध्यस्थी केंद्र आणि प्रशिक्षण संस्था,उत्तन, 


शासन निर्णय क्रमांकः न्याअप्र १५१७/प्र.क्र.८९/का.०९ 


जि.ठाणे येथील गेस्ट हाऊस नुतनीकरण,टप्पा -२ साठी रू.३,३२,३६,३४८/- इतक्या रकमेच्या 


अंदाजपत्रकास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी व भारतीय मध्यस्थी केंद्र आणि प्रशिक्षण संस्था, उत्तन, जि.ठाणे 


येथील गेस्ट हाऊसच्या B-Wing नुतनीकरणाच्या (टप्पा-२) रु.३,३२,३६,३४८.००/- (अक्षरी रु. तीन 


कोटी बत्तीस लक्ष छत्तीस हजार AA अठ्ठेचाळीस फ़क्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकीय GAA या 


शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त मान्यता प्राप्त अंदाजपत्रकीय रकमेचा तपश्ञील पुढीलप्रमाणे - 


Work (Renovation of Toilet block including Waterproofing) Amount (in Rs.) 
Treatment, Plaster of Building & Painting, G.I. Pipe & CPVC Pipe) 

PartA 

Estimate : Re. Guest House Toilet Block 2,53,71,919.00 
Part B 

Add for Royalty 10,672.16 
Add for Testing Charges 18,215.00 
Add for GST (18%) 4566945.42 
Add for Labour Insurance (1%) 253719.00 
Add for Contengencies (4%) 10,14,877.00 
Add for Electrification 10,00,000.00 
Add for External Drainage 10,00,000.00 
Total - 3,32,36,348/- 


३. सदर कामाची निविदा मागविण्यापूर्वी वित्तीय अधिकाराच्या अटींचे पालन व प्रचलित 


कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन व या प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने इतर अनुषंगिक कार्यवाही पूर्ण 
करावी. 


४. याकरीता होणारा खर्च “मागणी क्र. जे-१, २०१४-न्यायदान, (०५) न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण 


संस्था, (०५) (०१) न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था (अनिवार्य) (सांकेतांक क्रमांक २०१४ ०२०७) २७- 


लहान बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली विहीत पद्धतीने निधी अर्थसंकल्पित करून भागविण्यात यावा. 


प. महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी, उत्तन जि.ठाणे, येथील गेस्ट हाऊस च्या B-Wing (टप्पा-२) 


नुतनीकरणाची जी अत्यावश्‍यक कामे असतील ती चालू वित्तीय वर्ष २०२३-२४ मधील अर्थसंकल्पीय 


तरतुदीतून करण्यात यावी. उर्वरीत खर्च आगामी वर्ष २०२४- २५ मधील अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्याअप्र १५१७/प्र.क्र.८९/का.०९ 


करावा. यानुषंगाने निधी अर्थसंकल्पित करण्याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


&. 


सदर शासन निर्णय हा वित्त विभाग शासन निर्णय विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ विनियम (भाग- 


२), दि.२०.०९.२०१९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-पाच, 


महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका परिच्छेद क्र. १३४(३) अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान 


करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार व वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र. ७५४/व्यय ५,दि.०१.०८.२०२३ 


अन्वये मिळालेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे.. 


७. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१००३१४५७५५४२१२ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NANDKISHOR LALLU MORE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8e6e6ef027afaf31 1b73f55b93d66802F7572a95024328e2d64 


7£7ef65a9432a, postalCode=400032, ‘Maharashti 
I ber=69426D4C260E75A2AE012E47A93A468B42FD9B82A0 
B40FBCADEA1F0C509379CC, NANDKISHOR LALLU MORE 

Date: 2023.10.03 15:01:36 +05'30' 


(नंदकिशोर ल. मोरे) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 


१) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
3) प्रबंधक (निरीक्षणे-१ व २), मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, 
४) सह संचालक, महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी व भारतीय मध्यस्थी केंद्र आणि प्रशिक्षण संस्था, 
उत्तन, जि.ठाणे, 
५) मुख्य अभियंता सा. बां. विभाग कोकण, 
६) महालेखापाल -१ (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, 
८) वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थ-११), मंत्रालय, मुंबई, 
९) विधि व न्याय विभाग (का.२३/२४/२५), मंत्रालय, मुंबई, 
०) निवड नस्ती/का-९ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


